अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा 
गट-अ या पदावरील नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६८/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०७ डिसेंबर, २०१८. 


पहा : या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २९ सप्टेंबर, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत aii उमेदवारांना अधिव्याख्याता, स्थापत्य 
अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर 
संदर्भाधिन येथील शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आली होती. तथापि, संबधित पदावर रूजू होण्याकरीता 
पुरेशी संधी देऊनही हे उमेदवार सदर पदावर रूजू झालेले नाही. सबब, या उमेदवारांना सदर 
पदावर रूजू होण्यास स्वारस्य नसल्याचे लक्षात येत असल्याने संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे 
करण्यात आलेली त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | गु.क्र. | आयोग पुरस्कृत उमेदवारांचे नांव. आयोगाने । नियुक्तीचे ठिकाण 


शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
| २ श्री. पाटील निरज विश्वासराव । इ.मा.व. शासकोय 
तंत्रनिकेतन, धुळे. 
२ ea ० श्रीमती देवकर भाग्यश्री उत्तमराव | इ.मा.व. (महिला) | शासकीय 


तंत्रनिकेतन, कराड. 
३ (| १ श्रीमती कानडे विद्या विठ्ठल इ.मा.व. (महिला) । शासकोय 
तंत्रनिकेतन, वाशिम. 


४ १५ श्री. बांबल नेताजी ताराचंद भ.ज. (क) शासकीय 
तंत्रनिकेतन, बीड. 
षु २६ श्री. लोखंडे संकेत जनार्दन अ.ज. शासकीय 
तंत्रनिकेतन, जालना 
& 30 श्री. खान शोएब हमीद खान खुला (PH- शासकीय 
Locomotor तंत्रनिकेतन, जालना 
disability or 


cerebral palsy) 


झासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६८/१७/तांशि-७ 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१२०७१५४०५६०२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


7 DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, ou=Higher And 
U h | [| a y a Tech ation Department, postalCode=400032, 
st=Mi 5 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1 
@1e8621e5917d8305, 


serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9f 
d7816002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.12.07 15:48:33 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने) 
प्रत: 
१ 


) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


सहसंचालक, संबंधित तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतन, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१०) निवड नस्ती (तांशि-७. 


£39) 


S 


~ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


